नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.९०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-११ जुले, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.का-प्रआ/२७२०, दि.१६/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नागपूर 
जिल्ह्यातील भिवापूर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत जिल्हा 
परिषद, नागपूर यांची मागणी आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतूक वर्दळ, रस्त्यावरील गावांची लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर व 
लोकप्रतिनिधींची मागणी तसेच जिल्हा परिषद, नागपूरची मागणी विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
नागपूर यांची मागणी विचारात घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर तालुक्‍यातील खालील रस्ते “ज्या लांबीवर 
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत कामे मंजूर/प्रगतीत आहेत त्या लांबीवर सबंधीत योजनेचा 
दोषदायित्व कालावधी संपल्यानंतरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे घेण्यात येतील” या अटीवर 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | एकूण लांबी| दर्जोन्नती 
क्र. रस्त्यांचा व (कि.मी.) नंतरचा 
क्रमांक लांबी क्रमांक 
इतर जिल्हा | ०/०० ते १७/८०० 
। . ।(रा.म.मा.-३५३ डी) - शिवापूर - सरांडी - मांडवा | मार्ग-२७३ | १७.८०० कि.मी. | २७.०० | प्रमुख जिल्हा 
वाकेश्वर - जवळी - मल्हारपूर - धापर्ला - टाका | ग्रामीण मार्ग | ०/०० ते २/०० | कि.मी. | मार्ग-१४१ 
ते भिसी (रा.म.मा.-३५३ ई) पर्यंत रस्ता. १७० २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | ०/०० ते ३/२०० 
१७१ ३.२०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | ०/०० ते ४/०० 
१५९ ४.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.९०/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग | ०/०० ते २/०० 


(रा.म.मा.-३५३ डी) भिवापूर - मोखाडा - ५७ २.०० कि.मी. २६.७०० 
भागेबोरी - गोंडबोरी - सोमनाळा - मांडवा - इतर जिल्हा | ०/०० ते १०/७०० | कि.मी. 
पाहमी (रा.म.मा.-३५३ 8) पर्यंत रस्ता. मार्ग -२७६ | १०.७०० कि.मी. 


इतर जिल्हा | ०/०० ते १४/०० 
मार्ग- १९२ । १४.०० कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-१४२ 


एकूण ५३.७०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५३.७०० कि. मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३०५५.८८० + ५३.७००) म्हणजेच 
३१३९.५८० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत ४२.५०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण 
लांबी (१९०९.११० - ४२.५००) म्हणजेच १८६६.६१० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत 
99.200 कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (८०४६.९४० - ११.२००) म्हणजेच ८०३५.७४० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०७१११३०२०२१०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Of Maharash 


DN: c=IN, 


Prashant baat 


st=Mahai 


epartment, postalCode=400032, 


664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 


Vi n a ya kra 0 Pa t | | 14db5f8c505422af66a56283 14537: 


Date: 2019.07.11 13:08:52 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 


विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 


संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 


वट 


x 


mm 
eS 
aor 


अधिक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009- 


२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 


करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


